श्री. संगीतराव एस. पाटील, सेवा निवृत्त, 
न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांची अध्यक्ष, गा- 
हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर 
प्रकल्प, नंदूरबार या पदावरील नियुक्ती पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ससप्र ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: ससप्र ३५/२०००/प्र.क्र.४७/र-५, दि.१७/४/२००० 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: संसप्र ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५, दि.१४/०७/२०२० 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: ससप्र ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५, दि. ०७/१०/२०२० 
8) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: ससप्र ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५, दि. ३०/०६/२०२१ 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: ससप्र ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५, दि. २२/०६/२०२२ 


शासन निर्णय: 


सरदार सरोवर प्रकल्प बाघधितांच्या गा-हाण्यांसंदर्भात “गा-हाणे निराकरण प्राधिकरण” स्थापन 
करण्यात आले आहे. सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पदावर न्या. संगीतराव एस. पाटील, सेवा निवृत्त, न्यायमुर्ती, 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी दि. १५ जुले, 
२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 

सदर प्राधिकरणाकडील कामकाज विचारात घेऊन न्या. संगीतराव एस. पाटील, सेवा निवृत्त, 
न्यायमुर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांना दि. १६ जुलै, २०२३ ते दि. १५ जुलै, २०२४ या एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी अध्यक्ष, गा-हाणे निराकरण प्राधिकरण, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदूरबार या पदावर मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर पदासाठी यापुर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१७११५२२०४५१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 
ATYA N A RAYA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
.5.4.20=10856 17af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b6 
32, 


SHIVPRASAD 0. 
BAJAJ Oe 
(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री. संगीतराव एस पाटील, सेवा निवृत्त, न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, ३०, शाहु नगर, भडगाव 
रोड, ४७०/बी, गजानन महाराज मंदीराजवळ, चाळीसगाव, जिल्हा - जळगाव, ४२४ १०१. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः MAW ३१२०/प्र.क्र.०३/र-५ 


५. प्रधान महालेखापाल-महाराष्ट्र-१ (लेखाअनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), मुंबई 

६. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व व विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१०. जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार. 

११. अपर जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार. 

१२. अध्यक्ष / सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन सेक्टर बी, स्कीम नं-७४ सी, विजय नगर, 
इंदौर, ध्यप्रदेश-४५२ ०१०. 

१३. सचिव, गा-हाणे निराकरण प्राधिकरण, नंदुरबार कार्यालय, नंदुरबार. 

१४. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार. 

१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


